RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्पमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ८८ ] 


शुक्रवार , जुलै ९ , २०२१ / आषाढ १८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २०५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


वाचा . 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ जून २०२१ 

अधिसूचना 
( १ ) या विभागाची अधिसूचना क्र . कृबास -१०२० / प्र.क्र . १८ ९ / ११ - स , दिनांक १० जानेवारी २००८ . 
( २ ) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण ) यांचे आदेश क्र . ५३४/२०१२ , दिनांक ७ मे २०१२ . 
( ३ ) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण ) यांचे आदेश क्र . जिउनिग्रा / पणन / एकत्रिकरण / कृउबास व हवेलीकृउबास / 

५४५७/२०१५ , दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ . 
( ४ ) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण ) यांचे आदेश क्र . जिउनिग्रा / पणन / कृउबास / पुणे / घोषणा / १०१४ / 

२०१८ , दिनांक १ जून २०१८ . 
( ५ ) जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे ( ग्रामीण ) यांचे आदेश क्र . पणन / कृउबास / कृउबासपुणे व कृउबास मुळशी 

विभाजन / १२६० / २०२० , दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० . 


לל 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ आणि नियम १ ९ ६ 

क्रमांक कृबास -१०२० / प्र.क्र . १८ ९ / २१ - स.– ज्याअर्थी , संदर्भाधीन क्र . १ येथील आदेशानुसार “ पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती ” ही पुणे 
जिल्ह्यासाठी प्रादेशिक बाजार समिती म्हणून घोषित करण्यात आली होती ; 

ज्याअर्थी , प्रादेशिक कृषि उत्पन्न बाजार समिती घोषित केल्यानंतर , जिल्हा उप निबंधक , पुणे यांनी दिनांक ७ मे २०१२ रोजीच्या आदेशानुसार 
पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती ” व “ हवेली कृषि उत्पन्न बाजार समिती मांजरी ” असे विभाजन केलेले होते . परंतु , त्यानंतर “ हवेली कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती मांजरी ” ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ न शकल्यामुळे दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या आदेशानुसार पुन्हा कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती पुणे ” व “ हवेली कृषि उत्पन्न बाजार समिती मांजरी ” यांचे एकत्रिकरण करून नव्याने “ पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती ” निर्माण 
केलेली आहे ; 


“ 


לל 


८८ 


לל 


भाग चार - ब - २०५–१ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै ९ , २०२१ / आषाढ १८ , शके १ ९ ४३ 


לל 


לל 


ज्याअर्थी , त्यानंतर पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीची महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ च्या कलम 
१३ ( १ ब ) ऐवजी कलम १३ ( १ ) नुसार रचना करणे आवश्यक झाल्यामुळे , त्याप्रमाणे बाजार समितीची नव्याने दिनांक १ जून २०१८ रोजीच्या 
आदेशानुसार रचना करण्यात आलेली आहे . परंतु , जिल्हा उप निबंधक , पुणे यांनी त्यानंतर दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या आदेशानुसार पुन्हा 
विभाजन करून , “ पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती ” व “ मुळशी कृषि उत्पन्न बाजार समिती ” यांची निर्मिती केली आहे . यावरून शासनाने घोषित 
केलेली पुणे प्रादेशिक कृषि उत्पन्न बाजार समिती प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही . त्यामुळे या बदललेल्या परिस्थितीत शासनाची दिनांक 
१० जानेवारी २००८ रोजीची अधिसूचना रद्द करणे आवश्यक झाले आहे , अशी शासनाची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , शासन याद्वारे पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीस , पुणे जिल्ह्यासाठी प्रादेशिक कृषि बाजार समिती म्हणून घोषित केलेली दिनांक 
१० जानेवारी २००८ रोजीची अधिसूचना याद्वारे रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


का . गो . वळवी , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


